आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील योजनांचा/ 
कार्यक्रमांचा आढावा घेण्यासाठी नेमलेल्या 
नंदुरबार व तळोदा प्रकल्पस्तरीय (नियोजन 
आढाव) समित्यांवरील अध्यक्षांच्या नियुक्तीला 
स्थगिती देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : प्रस्तस-२०२०/प्र.क्र.२३/का-३ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २० मे, २०२२ 
वाचा : 
१. शासन निर्णय क्रमांक : आदिवासी विकास विभाग क्र. टिएसपी-१९९२/प्र.क्र. १३(१/का.६, 
दि.१९ फेब्रुवारी, १९९३. 
२. शासन निर्णय क्रमांक : आदिवासी विकास विभाग क्र. टिएसपी- १०९५/प्र.क्र.१४/का.६, 
दि. ९ एप्रिळ, १९९७. 
३.शासन निर्णय क्रमांक : आदिवासी विकास विभाग क्र. टिएसपी- १०९५/प्र.क्र.१४/का. ६, 
दि. २६ नोव्हेंबर, १९९७. 
४.शासन निर्णय क्रमांक : आदिवासी विकास विभाग क्र. टिएसपी-१०९९/प्र.क्र.६२/का. ६, 
दि. १५ नोव्हेंबर, १९९९. 
५.शासन निर्णय क्रमांक : आदिवासी विकास विभाग क्र. टिएसपी-१०९९/प्र.क्र.६२/का. ६, 
दि. २ मे, २०००. 
६.शासन निर्णय क्रमांक : आदिवासी विकास विभाग क्र. टिएसपी-२०१०/प्र.क्र.६२/का. ६, 
दि. ३ जानेवारी, २००४. 
ore निर्णय क्रमांक : आदिवासी विकास विभाग क्र. टिएसपी-२०१०/प्र.क्र.५२/का. ७, 
दि. ७ जानेवारी, २०१२. 
८.शासन निर्णय क्रमांक : आदिवासी विकास विभाग क्र. टिएसपी-२०१०/प्र.क्र.५२/का-७, 
दि. १ नोव्हेंबर, २०१३. 
९.शासन निर्णय क्रमांक : आदिवासी विकास विभाग क्र. प्रकल्प -२०२०/प्र.क्र.०३/का-३, 
दि.२४ जानेवारी, २०२०. 
१०.झासन निर्णय क्रमांक : आदिवासी विकास विभाग क्र. प्रकल्पस्तरीय -२०२०/प्र.क्र.७०/का-३, 
दि.०३ डिसेंबर, २०२०. 
११.झासन निर्णय क्रमांक : आदिवासी विकास विभाग क्र. प्रस्तस -२०२०/प्र.क्र.२३/का-३, 
दि.०३ नोव्हेंबर, २०२१. 


शासन निर्णय: 

राज्यातील आदिवासी प्रकल्प क्षेत्रातील १९ प्रकल्पस्तरीय (नियोजन आढावा) समित्यांवर 
अध्यक्ष व अशासकीय सदस्य यांची नियुक्‍ती उपरोक्त नमुद संदर्भाकित क्र.११ च्या शासन 
निर्णयान्वये करण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयातील नंदुरबार जिल्ह्यातील नंदुरबार व 
तळोदा या दोन्ही एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पातील प्रकल्पस्तरिय समितीच्या अध्यक्षांच्या 
नियुक्‍तीळा या शासन निर्णयाद्वारे स्थगिती देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रस्तस-२०२०/प्र.क्र.२३/का-३ 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०५२०१२५२३६०२२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावने. 
MANOHAR 
RAMCHANDRA 
PARKAR 


(म. रा. पारकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
०१ श्रीमती. गीता चांद्या पाडवी, मु. असली, पो.तलई, ता. अक्राणी, जि. नंदुरबार. 
०२ श्री. जगन IRA वळवी, मु. पो. गव्हाळी, ता. अक्कलकुवा, जि. नंदुरबार. 
०३ श्री. योगेश अरविंद पाडवी, मु. पो. प्रधानहट्टी, ता. तळोदा, जि. नंदुरबार. 
०४ श्री. अशोक ईरमा वसावे, मु. बिजरीपाटी पो. मोलगी, ता. अक्कलकुवा, जि. नंदुरबार. 
०५ श्री. गणपत शांकर पावरा, मु. पो. आचपा, ता. धडगाव, जि. नंदुरबार. 
०६ श्री. मधुकर भांगा वळवी, मु. रोजकुंड, ता. अक्कलकुवा, जि. नंदुरबार. 
०७ श्री. मनोहर विरसिंग पाडवी, मु.पो.गणेशबुधावल, ता. तळोदा, जि. नंदुरबार. 
०८ श्री. दिळीप शाश्ीकुमार नाईक, मु. प्लॉट नं. ९६, देवप्रीती रूपाशोठनगर, जि. नंदुरबार.. 
०९ सौ. रंजना राजेंद्र नाईक, मु.पो. सुंदर्दे, ता. नवापूर, जि. नंदुरबार. 
१० श्री. आर.सी. गावित, मु. करंजी बु. पो. पाटीबेडकी, ता. नवापूर, जि. नंदुरबार. 
११ श्री. विक्रमसिंग जालमसिंग वळवी,रा. इसाईनगर धानोरा, ता.जि. नंदुरबार. 
१२ श्री. मुरलीधर छोटू वळवी, मु.आमोदा पो.फत्तेपुर,ता.शहादा,जि. नंदुरबार. 
१३ आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक, 
१४ सर्व विभागीय आयुक्त. 
१५ अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे/नाशिक/अमरावती/नागपूर. 
१६ व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्या., 
नाशिक 
१७ व्यवस्थापकीय संचालक, शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ मर्या., नाशिक 
१८ सर्व जिल्हाधिकारी 
१९ सर्व जिल्हा आदिवासी विकास नियोजन समिती 
२० सर्व जिल्हा नियोजन अधिकारी 
२१ सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद 
२२ महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर 
२३ महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर 
२४ मा.मुख्यमंत्री/मा.उपमुख्यमंत्री कार्यालये 
२५ मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव 
२६ मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रस्तस-२०२०/प्र.क्र.२३/का-३ 


२७ सर्व मंत्री/ राज्यमंत्री यांची कार्यालये 

२८ मा.मुख्य सचिव, मुंत्रालय,मुंबई -३२ 

२९ सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,मंत्रालयीन विभाग 
३० प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक 
३१ सर्व उप सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२ 
३२ सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 

३३ वित्त विभाग (सेवा -५), मंत्रालय,मुंबई-३२ 

३४ सर्व कार्यासने, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२ 


३५ निवड नस्ती (का-३), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 


3333333 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


